सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर, 
जळगांव, अकोला व चंद्रपूर येथे महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाचे ७ प्रादेशिक 
कार्यालये स्थापन करणे व सदर कार्यालयासाठी 
९२ नविन पदे निर्मितीस मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयडीसी २०२३/प्र.क्र.१६५/उद्योग-१४. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.शासउ-१०.०२/प्र.क्र.२७/२००३/सा.उ, 
दि.१६/६/२००३. 
2) मऔवि महामंडळाचे पत्र क्र. जा.क्र.साप्रवि/ए-४५६३१/दि.६/२/२०२३ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील प्रादेशिक कार्यालयाची संख्या वाढत्या 
औद्योगिकरणाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
कार्यक्षेत्रात त्याअनुषंगाने कामकाजात वाढत्या औद्योगिकरणामुळे फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली 
आहे. अनेक ठिकाणी दोन-तीन जिल्ह्यासाठी मऔवि महामंडळाचे एकच प्रादेशिक कार्यालय 
असल्याने त्या भागातील उद्योजकांना प्रादेशिक कार्यालयातील कामकाजाकरिता नाहक दूर 
अंतरापर्यंतचा प्रवास करावा लागतो. तसेच प्रस्तावित नविन प्रादेशिक कार्यालयाच्या क्षेत्रात औद्योगिक 
क्षेत्रासाठी मनुष्यबळाची आव्यकता लागणार आहे. 

सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर, जळगांव, अकोला व चंद्रपूर येथे महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळाचे ७ प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करणे व सदर कार्यालयासाठी ९२ 
नविन पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखालील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर, जळगांव, अकोला व चंद्रपूर येथे प्रस्तावित ७ प्रादेशिक 
कार्यालयांकरीता विविध संवर्गातील खालील नमूद ९२ पदांच्या निर्मितीस खालील अटींच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

(9) वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा एकत्रित 
आकृतीबंध शासन निर्णय निर्गमित केल्यापासून १० महिन्याच्या कालावधीत म्हणजेच 
दि. ०२/०५/२०२५ पर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शासनाच्या वित्त विभागाकडून मंजूर 
करून घ्यावा. 

(२) सदर पदांचा एकत्रित आकृतीबंध १ वर्षाच्या कालावधीमध्ये मंजूर न झाल्याने सदर ९२ पदे 
व्यपगत झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मऔवि महामंडळ 
यांची राहील. 

(३) या पदांचे वेतन व इतर अनुषंगिक खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी २०२३/प्र.क्र.१६५/उद्योग-१४. 


२. सदर मंजूर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पद संख्या 
(७ व्या वेतन आयोगानुसार) 
१ प्रादेशिक अधिकारी एस-२० (५६१००-१७७५००) ७ 
२ व्यवस्थापक एस-२० (५६१००-१७७५००) षु 
(प्रादेशिक अधिकारी समकक्ष पदे) 

३ Fy व्यवस्थापक एस-१५ (४१८००-१३२३००) १ 
४ उप रचनाकार एस-२० (५६१००-१७७५००) ७ 
षु प्रमुख भूमापक एस-१० (२९२००-९२३००) 9 
नि सहायक क्षेत्र व्यवस्थापक एस-१४ (३८६००-१२२८००) १४ 
७ सहायक एस-१३ (३५४००-११२४००) १७ 
८ लिपीक टंकलेखक 'एस-६ (१९९००-६३२००) १७ 
९ वाहनचालक एस-६ (१९९००-६३२००) 9 
१० शिपाई एस-१ (१५०००-४७६००) १० 

एकूण ९२ 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौचारिक संदर्भ क्र. ३६/२४/सा.उ, दि. ०२/०७/२०२४ 


अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०७०४१६१५५०८३१० असा आहे. तसेच सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


DN: c=IN, 

S A N J A Y S H A M KA N T ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa2365560914 1 f2d36b0ec57dadc 
71f19aaf08230a79, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084CC34F 

E A N KA 6683553D21CCACBFA33D4D 1F, cn=SANJAY SHAMKANT 
DEGAONKAR 
Date: 2024.07.04 17:15:34 +05'30" 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र , मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

निवडनस्ती- (उद्योग-१४) 


A) -O 


anv 


SGM SX 
SS MS a Se SR ee 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


